सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी,गट-ब या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता - २१२०/प्र.क्र.१६/ना.पु.१५, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता - २१२०/प्र.क्र.१६/ ना.पु.१५, दि. २०.१.२०२० 


प्रस्तावना : 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील 
सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहाय्यक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता सूची उपरोक्त 
परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. आता, सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहाय्यक अन्नधान्य 
वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०२० ची स्थिती 
दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन परिपत्रक : 

सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहाय्यक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ तांत्रिक अधिकारी, गट-बया 
संवर्गातील पदावरील अधिकाऱ्यांची दि.०१/०१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची सोबतच्या 
परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सर्व विभागीय आयुक्तांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिमज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून 
प्रापत करून घ्यावी. आपल्या विभागातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्येष्ठतासूचीची प्रत संकेतस्थळावरून 
उपलब्ध करून घेण्याबाबत कळवावे. 
3. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in_ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००९०८१९१९०५९८०६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Asmita Ravindra a 
Pati | च का 
(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
सोबत : परिशिष्ट-अ 


प्रत, 
१) सर्व विभागीय आयुक्त. 
२) सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 
३) निवड नस्ती,ना.पु.१५. 


सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब 
या संवर्गातील अधिका-यांची दि. १/१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची 
परिशिष्ट अ 


अ.क्र पदनाम जन्म दिनांक | अधिकारी | सहा.जि.पु.अधि/ सहा.जि.पु.अधि/सहा. अ.वि.अ/ तांत्रिक 
यांचा मुळ | सहा. अ.वि.अ/ अधिकारी पदावरील पदोन्नती 
तांत्रिक अधिकारी आदेश दिनांक 
पदावरील 
पदोन्नतीचा प्रवर्ग 
2 


ae Se कण eee कळाली 


श्री. सुधाकर तांत्रिक अधिकारी । ६/९/१९६८ | वि.जा.अ खुला २७/९/२०१६ जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
भिमराव पवार गट-अ पदावर तात्पुरती 


नाव 
२ 
श्री. मनोहक तांत्रिक अधिकारी | १८/७/१९६७ | इ.मा.व. पदोन्नती दि.१०.०८.२०२० 
हिरालाळ कडवे 
धाकर अ.जा. 
व जा. 
विजय 


२ 


श्री. सु तांत्रिक अधिकारी | १/६/१९६३ | अ 
anaes [| 
श्री. रघुनाथ सहायक जिल्हा | १/१/१९६४ खुला 
rete | एल्णअधेकरी| “| 
श्रीम. शालिनी सहायक जिल्हा | १०/७/१९७० | अ 


श्री. सहायक जिल्हा । ३१/१०/१९७२ । अ.जा. अ.जा. पदोन्नती आदेश दि.१८/०७/२०१७ 

कृष्णराव सहारे | पुरवठा अधिकारी अन्वये प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या पदावर 
वैयक्तिक कारणास्तव प्रत्यक्ष 
पदोन्नतीच्या पदावर 
दि.१२/०४/२०१८ रोजी रुजू 
झाल्याने पदोन्नतीचा दिनांक 
१२/०४/२०१८ देण्यात आलेला 
आहे. 


4 


चि 


